सातारा जिल्ह्यातील जावली व महाबळेश्वर 
तालुक्यातील योजनाबाह्य रस्ता ग्रामीण मार्ग 
म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये 
समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.५६/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १८ एप्रिल, २०२३. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.का-२/रेशा/७७/५५८५/सन २०२२, दि.१९/०९/२०२२ 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
सातारा जिल्ह्यातील जावली व महाबळेश्वर तालुक्यातील योजनाबाह्य रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून 
रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 
तसेच जिल्हा परिषद, सातारा यांनी सदर रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना सन 
२००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, सातारा यांचा ठराव विचारात घेता, 
सदर रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, सातारा यांचा ठराव विचारात घेऊन सातारा जिल्ह्यातील जावली व महाबळेश्वर 
तालुक्‍यातील खालील रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना सन २००१-२१ मध्ये 
समाविष्ट करण्यात येत आहेत. 


दर्जोन्नत करावयाची 
अ. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव साखळी क्रमांक | एकूण लांबी दर्जोन्नती 
क्र. (कि.मी.) नंतरचा क्रमांक 
तालुका - जावली व महाबळेश्वर 

a ग्रा.मा.१८५ शोबडी ता. जावली ते ०/०० ते १/०० ।१.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग 

पिंपरी इ.जि.मा.२६ ता महाबळेश्वर क्र. ३४५ 

रस्ता. 

एकूण १.०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.५६/नियोजन-२ 
परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील सातारा जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या 
एकूण लांबीत १.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (६७८६.८३० + १.००) म्हणजेच ६७८७.८३० कि. 
मी. इतकी होईल. 
हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०४२११२५७४११११८ असा आहे. हा Tey 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN : 
KACHARE 


84967 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, सातारा. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 


प्रत - 
१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 
२) जिल्हाधिकारी, सातारा. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा. 
संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
निवडनस्ती. 


AN 


SGM fC ०८ 
wo Wa Se oS SS SS SS 


(३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


